इयत्ता १ ली ते १० वी मध्ये शिकत असणा-या 
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (DNT) 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार ची डॉ. आंबेडकर 
मॅट्रिकपूर्व आणि मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 
लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:-शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १६ मार्च, २०२० 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक. शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण, दि.२७ मे २०१९ 


शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन वाचा येथे नमुद शासन निर्णयातील अनु.क्र. २ येथील मुद्दा-अ मधील क्र.४ मध्ये 
नमुद केलेल्या मजकुरा ऐवजी पुढील प्रमाणे वाचावे. 


“इयत्ता १ ली ते १० वी मध्ये शिकत असणा-या विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील 
विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या भारत सरकारची डॉ.आंबेडकर मेंट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ह्या दोन 
योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना ही जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
जिल्हा परिषद कार्यालयामार्फत राबविण्यात यावी व मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना ही संचालक, 
इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालयामार्फत राबविण्याबाबत यावी.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.indl 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७१४५००१०२२२ असा 
आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA VASANTRAO GURAV 
RAVINDRA 9५०1५ 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263219586c0069b661c3f 
9cd6fd67e55000ce92, postalCod 
VA SA N T RAO treet=MANTRALAYA, MUMBAI 
serial INumber=9dfb7aefbd9e82b129c324d567b46e1d853d93¢38 
d6e222c868eac72ecd12784, ou=VJNT OBC AND SBC DEPT, 
GOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA 
G U RAV VASANTRAO GURAV 
fle Date: 2020.03.17 15:24:52 +05'30 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत. 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर सचिव 

३. मा.मंत्री, इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण 


मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, महसुल व वन/वित्त / नियोजन /ग्रामविकास/ गृह निर्माण/ उद्योग,उर्जा व 
कामगार/ उच्च व तंत्रशिक्षण/ माहिती व तंत्रज्ञान/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये/ कृषी व पदुम 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.सचिव, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक HAI, Hag 


८. महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रशिध्दीसाठी) 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण,मुंबई 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग 

सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

निवड नस्ती (शिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


